अल्पसंख्याक आयुक्तालय व जिल्हास्तरावर 
अल्पसंख्याक कक्षासाठी ळेखाशीर्ष उघडणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-१४२४/प्र.क्र.३५/का-१ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : - १३/०५/२०२४ 


संदर्भ:-शासन निर्णय, अ.वि.वि., शासन निर्णय क्र.अविवि-६५२३/प्र.क्र.9२/का-१, 
दि.१४.०३.२०२४ 


प्रस्तावना :- 


या विभागाच्या अधिपत्याखाली अल्पसंख्याक आयुक्तालय व जिल्हा अल्पंसख्याक 
कक्ष स्थापन करण्यात संदर्भाधिन शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यया आळी आहे. 
अल्पसंख्याक आयुक्तालय व जिल्हास्तरावरील अल्पसंख्याक कक्षाच्या पदांचे वेतन व 
अनुषंगिक कार्यालयीन खर्च भागविण्यासाठी नवीन लेखाशीर्ष उघडण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधिन होती. 


शासन [नणय:- निर्णय:- 


अल्पसंख्याक आयुक्तालय व जिल्हास्तरावरील अल्पसंख्याक कक्षाच्या पदांचे 
वेतन व अनुषंगिक कार्यालयीन खर्च भागविण्यासाठी खालीलप्रमाणे TAY उघडण्यास 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


मराठी English 
मागणी क्रमांक झेडई-०१ ZE-01 
मुख्यलेखाशिर्ष २२२५-अनुसूचित जाती, 2225-Welfare of Scheduled 


जमाती इतर Castes, Scheduled Tribes, 
अनुसूचित » इतर Other Backward Classes 


मागासवर्ग व अल्पसंख्याक and Minorities 


यांचे कल्याण 
उप मुख्यलेखाशिर्ष ०४ अल्पसंख्याकांचे कल्याण | 04-Welfare of Minorities 
गौण शीर्ष ००१-संचाळन आणि प्रशासन । 001-Direction and 
Administration 
गटशीर्ष foo | 00 
उपगटशीर्ष (00) (०१) आयुक्त, (00) (01) Commissioner, 
अल्पसंख्याक आयुक्तालय Commissionerate for 


Minorities (Committed) 
(अनिवार्य) SAAT (2224 G । Voted (2225 G 018 ) 


०१८ ) 


area निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-१४२४/प्र.क्र.३५/का-१ 


मराठी English 

मागणी क्रमांक झेडई-०१ ZE-01 

मुख्यलेखाशिर्ष २२२५-अनुसूचित जाती, 2225-Welfare of Scheduled 
अनुसूचित जमाती इतर Castes, Scheduled Tribes, 
अनुसूचित द Other Backward Classes 
मागासवर्ग व अल्पसंख्याक | and Minorities 
यांचे कल्याण 

उप मुख्यलेखाशिर्ष ०४ -अल्पसंख्याकांचे कल्याण | 04-Welfare of Minorities 

गौण शीर्ष ००१-संचालन आणि प्रशासन | 001-जाल्लागा and 

Administration 

गटशीर्ष foo 00 

उपगटशीर्ष (००) (०२) जिल्हा (00) (02) District Minorities 
अल्पसंख्याक क अनिवार्य) _ Section (Committed) Voted 
ल क्ष( (2225 G 027) 
दत्तमत (2224 G ०२७ ) 


२. fea विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.१६५/व्यय १, दिनांक १३.५.२०२४ अन्वये 
प्राप्त मान्यतेस अनुसरुन सदर शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 
3. सदर झछासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~=www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संकेतांक २०२४०५१३१५३४२१०४१४ 


असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहेत. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SARANGKUMAR 
VASANTRAO PATIL 


(सारंगकुमार पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


AT. राज्यपाल यांचे सचिव 


. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 


१ 
२ 
३. सर्व मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव 
४ 


. मा. अध्यक्ष/ मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानमंडळ, मुंबई. 


५. मा. मंत्री, अल्पसंख्याक विकास विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय, मुंबई 


६. सर्व मा. मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


७. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/ विधानसभा, विधान भवन, मुंबई. 


८. सर्व मा. विधानपरिषद सदस्य /विधानसभा सदस्य, 


९. मा. मुख्य सचिव 


१०. सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/ सचिव, मंत्रालय मुंबई. 


११.सर्व विभागीय आयुक्‍त 
१२. सर्व जिल्हाधिकारी 


पृष्ठ ३ पैकी 2 


झासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-१४२४/प्र.क्र.३५/का-१ 


१३. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 

१४. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा परिक्षा), मुंबई/ नागपूर 

१५. संचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई 

१६. संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, वांद्रे (पूर्व, मुंबई-५१ 

१७. संचालक, संचालनालय लेखा व कोषागारे, कुटीर क्र.१५ व १६, RAT , मंत्रालय 
समोर, मुंबई 

१८. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१९. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

२०. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सर्व जिल्हे. 

29. निवडनस्ती/संग्रहार्थ (कार्यासन-१) 


ae 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


